महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक:- इएसटी-१०२१/प्र.क्र.०७/का.१४२७ 
नियोजन विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


स्थायित्व प्रमाणपत्र 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: स्थाप्रप-१४१४/(प्र.क्र.9३/१४)/ 
१३-अ, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१४ मधील सूचना क्र.१ येथे विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या सर्व 
शर्ती अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील खाली नमूद करण्यात आलेल्या 
अस्थायी शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत पूर्ण झालेल्या आहेत आणि त्यानुसार ते अधिकारी 
आवश्यक त्या सर्व प्रयोजनार्थ त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर स्तंभ-४ 
मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकापासून स्थायी शासकीय अधिकारी म्हणून समजले जाण्यास पात्र 


आहेत असे याव्दारे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


अ. | शासकीय अधिकाऱ्यांचे नांव व ज्या पदावर स्तंभ क्र.२ मधील स्थायित्व 
क्र सध्याचे पदनाम अधिकाऱ्यास स्थायित्व लाभाचा दिनांक 
प्रमाणपत्र देण्यात येते ते 
पदनाम 
(१) (२) (३) (४) 
श्री.उमेश मारोतीराव वाघमारे, संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी | ०४/०२/२०१९ 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, | अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
जिल्हा नियोजन समिती, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड 
२ | श्रीमती सुप्रिया जयसिग हजारे, संशोधन अधिकारी/ सांख्यिको | ०९/०२/२०१९ 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी | अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
(मानव विकास), मानव विकास 
आयुक्तालय, औरंगाबाद 
३  श्री.अमित शामराव सुतार, संशोधन अधिकारी/ सांख्यिको | २५/०२/२०१९ 
जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, चंद्रपूर 
४ | श्री.दत्तात्रय रावसाहेब आव्हाड, संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी | २६/०२/२०१९ 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी | अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
(मानव विकास), मानव विकास 
समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
नाशिक 
५ | श्री.सुचित बाबुराव कुलकर्णी, संशोधन अधिकारी/ सांख्यिको । २७/०२/२०१९ 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, | अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
जिल्हा नियोजन समिती, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना 


स्थायित्व प्रमाणपत्र क्रमांकः इएसटी-१०२१/प्र.क्र.०७/का.१४२७ 


२. सामान्य प्रशासन विभाग, परिपत्रक क्रमांक: स्थाप्रप्र-१४१५/(प्र.क्र.९७/१५)/१३-अ, 
दिनांक २१/०८/२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन हे 
स्थायित्व प्रमाणपत्र अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग) यांच्या मान्यतेने देण्यात येत आहे. 


3. महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर प्रमाणपत्र 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०२२२१११४३२९८१६ असा आहे. हे 
प्रमाणपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Tushar Purushottam Hirlekar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Planning 
T u S h a | Pp u | u S h O tta mM Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=6dd848a3 1422ed36ba4503d4744b6dc20833c8 


H i rl e ka | hilar 2b1 कवर यी Purushottam 
(9.9. हिर्लेकर) 
दिनांक : 22 फेब्रुवारी, 2029. कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) संचालक, अर्थ व साख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, याबाबतची नोंद संबंधित अधिकाऱ्यांच्या 
सेवापुस्तकात नोंदविण्याबाबत उचित कार्यवाही करावी. 
२) संबंधित अधिकारी. (मार्फत:- अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 
३) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


